अनिवार्य संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर 
करण्याची अंतिम मुदतवाढ ठरविणेबाबत व 
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना अतिप्रदान 
करण्यात आलेल्या रकमेच्या वसूलीबाबतच्या 
शासन निर्णयास स्थगिती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), 
शासन निर्णय क्र. - मातंसं २०१८/प्र.क्र.५३/से-५/३९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई, Yoo ०३२ 
दिनांक - २७ नोव्हेंबर, २०२०. 


संदर्भ- १) सामान्य प्रशासन विभाग(माहिती तंत्रज्ञान) पत्र क्रमांक -मातंसं २०१८/प्र.क्र.५३/से-५/३९, 
दि.२० नोव्हेंबर, २०१८. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्रमांक - मातंसं २०१८/प्र.क्र.५३/से-५/३९, 
दि.२६ नोव्हेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय- 


संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदतवाढ ठरविणेबाबत तसेच शासकीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांना अतिप्रदान करण्यात आलेल्या रकमेच्या वसुलीबाबतचा शासन निर्णय 
वरील संदर्भाधिन क्र.०२ येथील दि.२६ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदेशा निर्गमित 
करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयास पुढील आदेशापर्यंत प्रशासकीय कारणास्तव स्थगिती 
देण्यात येत आहे. तसेच संदर्भाधिन अनु.क्र.१ येथील दि. २० नोव्हेंबर,२०१८ च्या पत्रान्वये निर्गमित 
करण्यात आलेले आदेशा पुनर्सचयित/ पुर्नस्थापित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११२७१२०९५२६५११ असा आहे. हा SST 
डीजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Jyotsna Mukund Madek 


Jyotsna Mukund ४५५५५५ 


ar 
=DIT 


2.5.4.20=4933ea9398d593ec3e965535e1a043d4fa180 


Mad eka | 1: डल आ नी Taser Jy 


Date: 2020.11.27 12:12:11 +05'30' 


( ज्योत्स्ना माडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
) मा. राज्यपालांचे सचिव, 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
) 
) 


मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं २०१८/प्र.क्र.५३/से-५/३९ 


प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, 
प्रबंधक,उच्च न्यायालय (मुळ शाखा) मुंबई, 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा) मुंबई, 
प्रबंधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१०) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
११)महाळेखापाल 9/2 लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१२)महालेखापाल 9/2 लेखा व परीक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
93) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४) सर्व पोळीस आयुक्‍त 
१५) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१६) ud जिल्हाधिकारी 
१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१९) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२०) सर्व नगरपालिका/परिषदांचे मुख्याधिकारी 

२१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित 
२२) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२३) निवडनस्ती-से५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


